महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला सन २०१४-१५ मध्ये 
वस्तुनिष्ठ प्रसिध्दी देणाऱ्या वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना 
पुरस्कार देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा-०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक :- १ डिसेंबर, २०१६. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.तंमुगा-१००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४.८.२००८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ 


शासन निर्णय :- 


गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटविळे जावेत आणि भविष्यात तंटे निर्माण होणार नाहीत 
या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणून शांततापूर्ण, रचनात्मक समाजाची जडण- 
घडण व्हावी व त्यातून लोकांनी स्थायी विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक उद्देशाने दिनांक १५ 
ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात “ महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ” सुरु करण्यात आली आहे. कोणत्याही 
समाजात स्थायी व समतोल विकास साधावयाचा असेल, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता असणे नितांत 
MRAP असते. सकारात्मक पत्रकारितेचा भाग म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात 
आपली महत्त्वपर्ण भूमिका बजावू शकतात. त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम प्रभावी व यशस्वीरीत्या 
राबविण्यामध्ये पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी देण्याऱ्या वृत्तपत्रांच्या 
बातमीदारांना जिल्हा, विभाग व राज्य या प्रत्येक स्तरावर प्रत्येकी तीन याप्रमाणे पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक 
१४.८.२००८ च्या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी 
उमेदवारांची निवड करण्याकरिता गठित समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रवेशिकांचे परीक्षण करुन जिल्हा, 
विभाग व राज्यस्तरावरील उमेदवारांची निवड निश्चित केली आहे. त्यानुसार शासन सन २०१४-१५ या मोहिम 
अंमलबजावणीच्या वर्षातील, वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा । पुरस्काराचे स्वरुप | रक्‍कम (रुपये) 
| श्रीमती मेहरुन नाकाडे, कोकण रत्नागिरी प्रथम २,५०,०००/- 
विभाग 
२ | at. सचिन गाडेकर, पुणे विभाग सोलापूर द्वितीय १,५०,०००/- 
३ श्री. संजय बनारसे, अमरावती विभाग | अमरावती तृतीय १,००,०००/- 
विभागस्तरीय पुरस्कार 
कोकण विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. तेजस तुकाराम देसाई सिधुदुर्ग प्रथम १,००,०००/- 
नाशिक विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. प्रदिप रमाकांत पेंढारे अहमदनगर प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री मुकेश पंडीत सोमवंशी नंदुरबार द्वितीय ७५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-१५ 


औरंगाबाद विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
१ श्री. पठाण इसाख अहमद खान हिगोली प्रथम १,००,०००/- 
गुलाम 
२ श्री. अब्दुल अ. जब्बार शोख औरंगाबाद द्वितीय ७५,०००/- 
३ श्री. सतीश बप्पासाहेब पाटेकर जालना तृतीय ५०,०००/- 
अमरावती विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
१ श्री. सचिन बलदेव लहाने बुलढाणा प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. मनोज लक्ष्मणराव बावनथडे यवतमाळ द्वितीय ७५,०००/- 
नागपूर विभाग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव जिल्हा पुरस्काराचे रक्‍कम (रुपये) 
स्वरुप 
१ श्री. नरेश काशिनाथ बावणे गडचिरोली प्रथम १,००,०००/- 
२ श्री. नरेश Tag रहिले गोंदिया द्वितीय ७५,०००/- 
3 श्री. प्रविण वंसतराव होनाडे वर्धा तृतीय ५०,०००/- 
जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
रत्नागिरी 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. योगेश Tarde हळदवणेकर प्रथम २५,०००/- 
सिंधुदुर्ग 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. संदीप आत्माराम गावडे प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. रामचंद्र कुडाळकर द्वितीय १५,०००/- 
पुणे 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. युनूस बाबामिया तांबोळी तृतीय १०,०००/- 
सोलापूर 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. अप्पासाहेब पाटील प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. मधुकर दिगंबर जक्कन द्वितीय १५,०००/- 
जळगांव 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. राजेंद्र तोताराम पाटील तृतीय १०,०००/- 
नंदूरबार 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. रौय्यद अतिक अ. प्रथम २५,०००/- 
अहमदनगर 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. भाऊसाहेब तु. येवले प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. धसाळ विनित आनंदराव द्वितीय १५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-१५ 


अमरावती 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. मंगेश तायडे प्रथम २५,०००/- 
अकोला 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. किरण वाघमारे प्रथम २५,०००/- 
2 श्री. रामराव महादेवराव वानरे द्वितीय १५,०००/- 
3 श्री. मुर्तृजा बेग गुलाम अहमद तृतीय १०,०००/- 
बेग 
बुलढाणा 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. पृथ्वीराज चव्हाण प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. संजय निकस द्वितीय १५,०००/- 
यवतमाळ 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. प्रकाडा र. लामणे प्रथम २५,०००/- 
वाशिम 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. साहेबराव आत्माराम राठोड प्रथम २५,०००/- 
जालना 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. बाबासाहेब BINT म्हस्के प्रथम २५,०००/- 
परभणी 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. मारोती गंगाराम जुबडे प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. गर्ज बाबासाहेब व्यंकटराव द्वितीय १५,०००/- 
नागपूर 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. हरिदास लुटे प्रथम २५,०००/- 
वर्धा 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. ओमप्रकाहा अग्रवाल प्रथम २५,०००/- 
2 श्रीम. मालती गांवडे द्वितीय १५,०००/- 
चंद्रपूर 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्री. रविद्र गोंगले प्रथम २५,०००/- 

२ श्री. सुशिल नगराले द्वितीय १५,०००/- 

३ श्री. प्रशांत देवतळे तृतीय १०,०००/- 
गोंदिया 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 

१ श्रीमती अर्चना गिरी प्रथम २५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-१५ 


गडचिरोली 
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
|१ | श्री. मुक्तेश्वर म्हशाखेत्री प्रथम २५,०००/- 
२ श्री. प्रमोद गेडेकर द्वितीय १५,०००/- 


२. ठाणे, रायगड, पालघर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड व भंडारा 
जिल्ह्यातून जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी एकही प्रवेशिका प्राप्त झालेली नसल्यामुळे सदर जिल्ह्यासाठी पुरस्कार देता 
येणार नाहीत. 


३. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर तीन या प्रमाणे वृत्तपत्राच्या बातमीदारांची पुरस्कारासाठी निवड 
करावयाची असली तरी ज्या जिल्ह्यात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा पुरस्कारासाठी विहित पुरस्कारांपेक्षा कमी उमेदवार 
पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधीत समितीकडून करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीप्रमाणे पात्र उमेदवारांइतके 
पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत. तसेच ज्या पत्रकारांना विभागीय स्तरावर किंवा राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त 
झाले आहेत त्यांची नावे जिल्हास्तरावरील किंवा विभागीय स्तरावरील पुरस्कारांच्या नावांमधून वगळण्यात आली 
आहेत. 

४. सदर बाबीवर होणारा खर्च रुपये २०,००,०००/- ( रुपये वीस लक्ष फक्त) हा “मागणी क्रमांक बी-१, प्रधान 
लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 0433) २६ जाहिरात व प्रसिध्दी” या खाली दर्शवून 
चालू वित्तीय वर्ष सन २०१६-१७ च्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र-२ मधील शासन निर्णयाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक 
३८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१७०११२१२२८१८५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil V Kale 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
U Nn | a eC 2.5.4.20=3d60c06667e28b6a3133f217a0fcb1413acal1 
e99f3fac41eeae07f95a49e9F10, cn=Sunil V Kale 
Date: 2017.01.12 12:36:22 +05'30' 


(सु.वि. काळे) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग. महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


१) 
) 
) 
) 
) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC WN 


o~ 


4 
विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

८) विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


SG ८-४) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०३१६/प्र.क्र.२७/पोल-१५ 


99) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१३) सर्व प्रशासकीय विभागाचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) संचाळक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी 
१८)सर्व परिक्षेत्राचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 
१९) सर्व पोलीस अधिक्षक. 
२०)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
29) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 
(आपल्या जिल्ह्यातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत आपल्या स्तरावरुन पाठवावी.) 
२२) निवडनस्ती पोल-१५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


